वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-२ 
वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 

राजशिष्टाचार, ३रा मजला, 

मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

दिनांक :- ३० जुले, २०१८. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १०१४/प्र.क्र.१०३/१९-अ, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१५. 
प्रस्तावना :- 


शासनाने संदर्मिय दि.२०.११.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
दोन मध्ये सामान्य प्रशासन (खुद्द) व विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आळेले आहेत. सदर शासन निर्णया सोबतच्या विवरण पत्र- ब मधील अ.क्र.३, ४ 
व ५ येथील अनुक्रमे प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी), महाराष्ट्र दिन (१ मे) व स्वतंत्रता दिन (१५ ऑगस्ट) या प्रत्येक 
समारंभाच्या आयोजनाच्या खर्चाला मंजूरी देण्याबाबत प्रधान सचिव व राजशिष्टाचार अधिकारी यांना प्रत्येकी 
रु.२५ लक्ष इतके वित्तिय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर वित्तिय अधिकार मर्यादेत वाढ 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी), महाराष्ट्र दिन (१ मे) व स्वतंत्रता दिन (१५ ऑगस्ट) या प्रत्येक वर्षाच्या 
समारंभाच्या आयोजनासाठी प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी यांना प्रत्येक समारंभासाठी रु.२५ लक्ष 
एवढे वित्तीय अधिकार दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आळेले आहेत. आता 
प्रत्येक समारंभासाठी प्रतिवर्ष रु.२५ लक्ष वित्तीय मर्यादेएवजी रु.७० लक्ष इतकी वित्तीय मर्यादा सुधारण्याचा 
निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र-ब मधील अनुक्रमांक ३ ते ५ मध्ये सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१८/२०१८/विनियम, 
दिनांक १.६.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७४/२०१८/व्यय-४, दिनांक २८.५.२०१८ नुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०११३०६५१८००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याआदेशानुसार व नावाने. 
Satish Karbhari क 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb35 14dd3d3437a 


Jondhale Secession enna 
(स.का. जोंधळे) 
उप स चिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 


४. प्रधान सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

६. प्रधान सचिव व राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

८. संचालक तथा उप सचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपूर. 

१०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर. 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१३. संचालक तथा उप सचिव, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 
१४. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई (कार्यासन-३० मार्फत) 

१५. आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

१६. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई. 

१७. उप सचिव, कार्यासन-३६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. उप सचिव, कार्यासन-३३, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.उप सचिव, कार्यासन-२४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१९/कार्यासन-२५, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 


शासन निर्णय क्रमांक सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३०, दिनांक ३० जुले, २०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र - ब 


अ.क्र. ] वित्तिय aredra कारांचा जि चं 


वापर 

करण्यास 
सक्षम 

प्राधिकारी 


प्रजासत्ताक दिन 
सोहळयाचे 
संचलन समारंभ 
आयोजनाच्या 
खर्चाला मंजुरी 
देणे. 


महाराष्ट्र दिन (१ 
खर्चाला मंजुरी देणे 


सचिव/सचिव 
व मुख्य राज 
शिष्टाचार 
अधिकारी 


अपर मुख्य | रु.२५ लक्ष | रु.७० लक्ष 
सचिव/प्रधान | प्रतिवर्षी 

सचिव/सचिव 

व मुख्य 

राजशिष्टाचार 

अधिकारी 


, अर्थसंकल्पात तरतूद 
असली पाहिजे. 

२. वस्तु आणि सेवा 
यांच्या खरेदीसाठी विहित 
कार्यपध्दतीचे आणि वेळोवेळी 
काढलेल्या आदेशाचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

३. निविदा प्रक्रीया 
अवलंबून सेवा पुरवठादारांची 
नियुक्ती करण्यात यावी. 
निविदा मागविणे शक्य नसेल 
त्यावेळी विविध विभागांना 
सातत्याने दरपत्रके मागवून 
तीन अधिकाऱ्यांच्या 
समितीमार्फत सेवा 
पुरवठादाराची निवड 
करण्यात यावी. 

४. ई-निविदा प्रक्रिया 
लागू असल्यास त्याचे पालन 
करावे. 


, अर्थसंकल्पात तरतूद 
असली पाहिजे. 

२. वस्तु आणि सेवा 
यांच्या खरेदीसाठी विहित 
कार्यपध्दतीचे आणि वेळोवेळी 
काढलेल्या आदेशाचे 
अनुपालन करण्यात यावे. 

३. निविदा प्रक्रीया 
अवलंबून सेवा पुरवठादारांची 
नियुक्‍ती करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीईआर-२०१८/प्र.क्र.८१/३० 


४. ई-निविदा प्रक्रिया 

लागू असल्यास त्याचे पालन 

करावे. 

स्वतंत्रता (१५॥ अपर मुख्य | रु.२५ लक्ष | रु.७० लक्ष | १. अथेसंकल्पात तरतूद 

ऑगस्ट) खर्चाला | सचिव /प्रधान | प्रतिवर्षी असली पाहिजे. 

मंजुरी देणे सचिव/सचिव २. वस्तु आणि सेवा 
व मुख्य यांच्या खरेदीसाठी विहित 
राजशिष्टाचार कार्यपध्दतीचे आणि वेळोवेळी 
अधिकारी काढलेल्या आदेशाचे 

अनुपालन करण्यात यावे. 

३. निविदा प्रक्रीया 

अवलंबून सेवा पुरवठादारांची 

नियुक्ती करण्यात यावी. 

निविदा मागविणे शक्‍य नसेल 

त्यावेळी विविध विभागांना 


सातत्याने दरपत्रके मागवून 
तीन अधिकाऱ्यांच्या 
समितीमार्फत सेवा 


पुरवठादाराची निवड 
करण्यात यावी. 

४. ई-निविदा प्रक्रिया 
लागू असल्यास त्याचे पालन 
करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


